RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ४१ ] 


गुरुवार, 


मे 


२१, २०२० / वैशाख ३१, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ११५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मे २०२०. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ 

क्रमांक मवसेक -१०२० / प्र.क्र . १५ / कराधान-१. - महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( २०१७ चा महा. ४३) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधण्यात येईल) च्या कलम २ च्या खंड (९९) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम १०८ मध्ये निर्दिष्टीत आदेश किंवानिर्णय 
यांचे पुनरीक्षण करण्यासाठीचे पुनरीक्षण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करत आहे. 

अनुसूची 


अनु . क्र . 


अधिकाऱ्यांचे पदनाम 

( २ ) 


( १ ) 


१. 


राज्यकर आयुक्त 


२. 


सर्व अपर राज्यकर आयुक्त 


३ . 


सर्व राज्यकर सह आयुक्त 


४ . 


सर्व राज्यकर उप आयुक्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ज . वि . दिपटे , 


शासनाचे उप सचिव 


भाग चार - ब - ११५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे २१, २०२० / वैशाख ३१ , शके १ ९ ४२ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Raiguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400032 , dated the 21 st May , 2020 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES Tax Act, 2017 . 


No. GST- 1020 /C.R . 15 / Taxation 1. - In exercise of the powers conferred by clause (99) of 
section 2 of the Maharashtra Goods and Services Tax Act , 2017 (Mah . XLIII of 2017 ) (hereinafter 
referred to as the “ said Act” ), the Government of Maharashtra , hereby authorises the officers 
mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto as the Revisional Authority for revision 
of decision or orders as referred in section 108 of the said Act . 


SCHEDULE 


Sr No 


Designation of Officers 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


The Commissioner of State Tax 


( 2 ) 


All the Additional Commissioners of State Tax 


( 3 ) 


All the Joint Commissioners of State Tax 


( 4 ) 


All the Deputy Commissioners of State Tax 


By order and in the name of the Governor of Maharahstra , 


J. V. DIPTE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २१, २०२० / वैशाख ३१, शके १ ९ ४२ 


३ 


वित्त विभाग 


, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मे २०२०. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ 

क्रमांक मवसेक -१०२० / प्र.क्र . १५ अ/ कराधान-१. — महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( २०१७ चा महा. ४३) च्या कलम ३ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे शासन अधिसूचना, वित्त विभाग , क्र . वसेक . १०१७ / प्र.क्र.९ ४ ( ब )/ 
कराधान -१, दिनांक २१ जून २०१७ मध्ये सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 


१ 


उक्त अधिसूचने मध्ये, नोंद ८ नंतर खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 


राज्यकर अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ राज्यकर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वयेनियुक्त करण्यात आलेले सर्व अधिकारी व 
व्यक्ती आयुक्तांना दुय्यम असतील; आणि याला जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये, नमूद केलेले अधिकारी हे स्तंभ (२) मधील 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचे, आयुक्तां खेरीज, दुय्यम अधिकारी असतील, म्हणजेच : 

अनुसूची 


अनु . क्र . 


अधिकाऱ्यांचे पदनाम 


दुय्यम अधिकारी 


( २ ) 


( ३ ) 


( एक ) 


अपर आयुक्त व विशेष आयुक्त; 


सह आयुक्त 


( दोन ) 


सह आयुक्त , अपर आयुक्त व विशेष आयुक्त; 


उप आयुक्त 


( तीन) 


उप आयुक्त , सह आयुक्त , अपर आयुक्त व 
विशेष 

आयुक्त ; 


सहायक आयुक्त किंवा यथास्थिती 
राज्यकर अधिकारी 


( चार ) 


राज्यकर अधिकारी, सहायक आयुक्त , उप आयुक्त , 
सह आयुक्त, अपर आयुक्त व विशेष आयुक्त 


राज्यकर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वयेनियुक्त केलेला अधिकारीकिंवा व्यक्ती. ” 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ज . वि . दिपटे , 


शासनाचे उप सचिव 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे २१, २०२० / वैशाख ३१ , शके १ ९ ४२ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Raiguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400032, dated the 21 st May , 2020 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES Tax Act, 2017 . 


No. GST - 1020 /C.R . 15A / Taxation 1. - In exercise of the powers conferred by the section 3 of 
the Maharashtra Goods and Services Tax Act , 2017 (Mah . XLIII of 2017), the Government of 
Maharashtra hereby amends the Government Notification , Finance Department, No. GST.1017 / 
CR 94 ( B ) / Taxation - 1 , dated the 21st June 2017 , namely : 

In the said notification , after entry 8 , the following shall be added , namely : 

“ For the purpose of the State Tax Act all the officers and persons appointed under 
section 3 of the State Tax Act shall be subordinate to the Commissioner ; and the officers , 
other than the Commissioner , mentioned in the column ( 3 ) of the Schedule appended 
hereto shall be subordinate to the officers mentioned in the column (2 ) thereof, namely : 


SCHEDULE 


Sr No 


Subordinate officers 


Designation of Officers 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


Joint Commissioner . 


Deputy Commissioner . 


(i ) Additional Commissioner and 

Special Commissioner ; 
( ii ) Joint Commissioner , Additional 

Commissioner and Special Commissioner ; 
(iii) Deputy Commissioner, Joint Commissioner , 

Additional Commissioner and Special 
Commissioner ; 


Assistant Commissioner or, as the 
case may be, State Tax Officer . 


( iv ) State Tax Officer, Assistant Commissioner , 

Deputy Commissioner , Joint Commissioner , 
Additional Commissioner and Special 
Commissioner . 


officer or person appointed under 
clause (g ) of section 3 of the State 
Tax Act ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharahstra , 


J. V. DIPTE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


